दापोली जिल्हा रत्नागिरी येथील उपजिल्हा 
रुग्णालयाच्या इमारत बांधकाम अंदाजपत्रक 
q आराखड्यास प्रज्ञासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. ...शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र.१९९/ आरोग्य-३अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


दिनांक : १९ जुले,२०२२ 


वाचा :- सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक. प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र.१९९/ आरोग्य-३अ, दिनांक 
०४ ऑक्टोबर, २०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०२१ च्या शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्रमांक ०२ 


मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे "सदर बांधकामांवरील खर्च सन २०२१-२०२२ मध्ये उपलब्ध होणाऱ्या 


मुख्यलेखाशिर्ष “४२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी 


आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य ), ११० -रुग्णालये व दवाखाने, (09) (अ) - पंचवार्षिक योजना अंतर्गत 


योजना-इमारती, (००) (09)- मोठी बांधकामे (४२१० ००१४), ५३- मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली 


मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा." 


याऐवजी 


"सदर बांधकामांवरील होणारा खर्च, मागणी क्रमांक-एच-८, मुख्यलेखाश्ीर्ष ४२१०-वैद्यकीय 


सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा -विषम चिकित्सा, ११०- 


रुग्णालये व दवाखाने (०१) -इमारती (०१)(०४) मोठी बांधकामे (हुडकोकडील कर्जे) (कार्यक्रम) 


(82903202), ५३-मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाळी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून 


भागविण्यात यावा." असे वाचण्यात यावे. 


शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र.१९९/ आरोग्य-३अ 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७१ २९११२९५१५५१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed b 
DEEPAK NIVARTTI याति २ 


KENDRE Date: 2022.07.19 15:28:27 
+05'30' 


(दी. नि. केंद्रे) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल १ / 2, महाराष्ट्र ( लेखा व लेखापरिक्षा) / Sal व अनुज्ञेयता, मुंबई/ 


नागपूर. 


. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


३. संचालक (9), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 


. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 

. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रत्नागिरी 
९. 


जिल्हा शल्य चिकित्सक, रत्नागिरी 


१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी 

११.सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 

१२.विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.निवडनस्ती ( आरोग्य-आ३अ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


